रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर 
तालुक्यातील रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्रमांक मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/ १९६२,दि. ०५/१२/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
क्रमांक मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-४७/ ६७५३,दि.०७/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये रत्नागिरी 
जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील प्रमुख राज्यमार्ग-४ ते आगवेकरवाडी - हळदणकरवाडी दुकान - जाकादेवी 
मंदिर - सावरेवाडी - आडीवरे - कोंडसर खुर्द - बेनगी -भालावली ते अळवाची फांदी रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव सादर केलेला आहे. तसेच सदर रस्ता दजोन्नत करण्याबाबत जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी ची मागणी आहे. सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ, गावांची लोकसंख्या व रस्त्याची होणारा 


वापर विचारात घेता, सदरचा रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्‍यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहे. 
सामाविष्ट साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी.) एकूण लांबी क्रमांक 
ग्रामीण (२/६०० ते ५/००) 
प्रमुख राज्यमार्ग-४ ते आगवेकरवाडी - मार्ग-४९ |।२.४०कि.मी. २६.७५० | प्रमुख जिल्हा 
हळदणकरवाडी दुकान- जाकादेवी ग्रामीण । (०/०० ते २/५०० कि.मी. मार्ग-९९ 
मंदिर - सावरेवाडी - आडीवरे -कोंडसर । मार्ग-१२२ | 2.400 कि.मी. 
खुर्द - बेनगी - भालावली ते अळवाची ग्रामीण । (०/०० ते २/५५० 
फांदी ते राज्यमार्ग-१६८ रस्ता. मार्ग-११६ । २.५५० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ६/३००) 
मार्ग-४ ६.३०० कि.मी. 
ग्रामीण (३/९०० ते ७/००) 
मार्ग-४७ ।३.१००कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ७/५००) 
मार्ग-११७ । ७.५०० कि.मी. 
(प्रत्यक्षात ९.९०० 
कि.मी.) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११७/नियोजन-२ 


परिणामी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.४५० कि.मी. ने वाढ 
होवून एकूण लांबी (१८८०.६६० + २६.७५० ) म्हणजेच १९०७.४१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ७.५०० कि.मी. ने घट होऊन (१२३८.९१० - ७.५००) म्हणजेच १२३१.४१० कि.मी. तसेच ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.८५० कि.मी. ने घट होऊन (६५९८.१०० - १६.८५०) म्हणजेच ६५८१.२५० 
कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०११९१६२५५७९२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


P fa ५ h a n t ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=2b1bad66664b1e11e3bf66db1d526 


V In aya kra (0 Pati | "ae asoszztensz8 14576, 


n=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.01.19 16:30:14 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास 
सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


